प्रत, 


सन २०२३-२४ मध्ये “पुनर्विनियोजनाने तरतूद उपलब्ध 
करुन देण्याबत” मागणी क्र. के-११, लेखाशिर्ष “४८०१ 
महाराष्ट्र विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये भांडवली 
गुंतवणूक” 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.११/ उर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:-२९ फेब्रुवारी,२०२४. 
प्रस्तावना :- 
ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील महापारेषण कंपनी यांनी लेखाशिर्ष ४८०१४१०१ या अंतर्गत 


महाराष्ट्र विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक अंतर्गत महापारेषण कंपनीच्या १० ऊर्जा 
प्रकल्पाकरिता सन २०२३-२४ करीता रू.९८.२६कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. तथापि 
महापारेषण कंपनीच्या प्रकल्पांना अद्याप प्रशासकीय मान्यता प्राप्त न झाल्याने सदर निधी मार्च,२०२४ खर्च 
होणे शक्य नसल्याचे पारेषण कंपनीने कळविले होते. लेखाशिर्ष ४८०१४१०१ खाली रू. ९८.२६ कोटी इतक्या 
बचतीच्या रकमेतून महाराष्ट्र विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक अंतर्गत महावितरण 
कंपनीला कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० लेखाशिर्ष ४८०१४०९५ खाली पुनर्विनियोजनाने वळती करुन 
उपलब्ध करुन देण्याचे विचारधीन होते. 
झासन निर्णय :- 

या विभागाच्या मागणी क्र. के-११, खालील लेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पाकरिता भांडवली खर्च, 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०१) भांडवली गुंतवणूक, (०१)(०२) महाराष्ट्र 
विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक(महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीमध्ये भांडवली 
गुंतवणूक) (कार्यक्रम,५४ गुंतवणूका (४८०१४१०१) या लेखाशिर्षाखालील बचतीच्या रक्कमेमधून 
रु.९८,२६,००,०००/- (रुपये अठ्ठ्याण्णव कोटी सव्वीस लाख मात्र) रक्कम पुनर्विनियोजनाने "मागणी क्र. के- 
११, खालील लेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पाकरिता भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०१) भांडवली गुंतवणूक, (०१)(०१) महाराष्ट्र विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये 
भांडवली गुंतवणूक(महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक) (कार्यक्रम),५४ गुंतवणूका 
(४८०१४०९५)या लेखाशिर्षाखाली सोबत जोडलेल्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०३०११२४६४५५८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. GAURI RAKESH PATIL 
D R G A U R | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY ENERGY 
e AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1fb6342b2e5 18b7b62c5e7677 1a2798f4bed2e746f3e27ba3a4 
3ef40e20d8979, postalCode=400032, st=Maharash' 


tra, 
serialNumber=1 B8FAGFD8474E1D5982D81B6510A6CD24CC422976DC 
8735D4C6A4C5 19341E344, cn=DR. GAURI RAKESH PATIL 


Date: 2024.03.01 12:56:27 +05'30' 


( डॉ.गौरी पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.११/ उर्जा-३ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई-३२. 
५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. प्रधान सचिव (नियोजन ) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई. 

११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्वी, मुंबई.५१ 
१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, प्रकाशगंगा, बांद्रा (पूर्व), मुंबई.५१ 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७. वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-१६/अर्थ-१४, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८.कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९.ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 

२०.निवड नस्ती, ऊर्जा-३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.११/ उर्जा-३ 


शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.११/ऊर्जा-३, दिनांक २९फेब्रुवारी, २०२४ (रुपये अक्षरात) 
अ.क्र. गौण / उपशिर्ष पुनर्विनियोजन पुनर्विनियोजन पुनर्विनियोजन पुनर्विनियोजनानंतर फरकाची कारणे 
करेपर्यंत वितरित करेपर्यंत मंजूर करावयाची रक्‍कम | कमी होणारी रक्‍कम 
केलेला निधी अनुदान किंवा 
विनियोजन 
तरतूदीमध्ये किंवा विनियोजनामध्ये घट (- प्रस्तावित आहे असे लेखाशिर्ष 
मागणी क्र. के-११, खालील लेखाशिर्ष ४८०१ वीज महापारेषण कंपनीच्या १० ऊर्जा 
प्रकल्पाकरिता भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता 
व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०१) भांडवली गुंतवणूक, प्रापत झाली नसल्याने सदर निधी 
र (०१)(०२) महाराष्ट्र विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये = ९८,२६,००,००० | (-) | ९८,२६,००,००० = मार्च 2028 अखेर खर्च होणे शक्‍य 
भांडवली गुंतवणूक(महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण नसल्याने बचतीच्या निधीतून 
कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक) (कार्यक्रम),५४ गुंतवणूका पुनर्विनिजयोजनाने घट प्रस्तावित 
(४८०१४१०१)(दत्तमत) करण्यात आली आहे. 
एकूण घट (-) ९८,२६,००,००० 10.00 
"मागणी क्र. के-११, wits लेखाशिर्ष ४८०१ वीज कंपनीला कृषीपंप 
—— या आयता शि ल महावितरण कंपनीला कृषीपंप 
ल भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील Ae तोहि. होता 
वं उपक्रमांतील गुंतवणूका भांडवली गुंतवणूक वीज जोडणी 2020 
व इतर उपक्रमांतील , (0१) भांडवली , अंतर्गत कृषीपंप जोडणीकरिस्ा 
reo User defined अंतर्गत कृषीपंप जोडणीकरिता 
२ (०१)(०१) महाराष्ट्र विद्युत मडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये १,०००,००,००,००० १,०००,००,००,००० | (+) ९८,२६,००,००० | 4,082,2&,00,000 


भांडवली गुंतवणूक(महाराष्ट्र राज्य विद्युत्‌ वितरण 
कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक) (कार्यक्रम),५४ गुंतवणूका 
(४८०१४०९५)(दत्तमत) 


अतिरिक्‍त निधीची आवश्‍यकता 
असल्याने पुनर्विनियोजनाने वाढ 
प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 


एकूण वाढ 


(+) | ९८,२६,००,००० 


१,०९८,२६,००,००० 


प्रमाणित करण्यात येते की, सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून मंजूर न केलेला असा खर्च भागविण्यासाठी म्हणून सदर तक्त्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या रकमांचे पुनर्विनियोजन करण्यात आलेले 
नाही. तसेच एखाद्या नविन सेवेवरील खर्च म्हणजे सेवेचा नवा प्रकार किंवा सेवेचे नविन साधन ज्यासाठी चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही किंवा त्यासाठी 
विधानसभेकडून लाक्षणिक पूरक मागणीद्वारे मंजूरी घेण्यात आलेली नाही, असा खर्च भागविण्यासाठी सदरचे पुनर्विनियोजन करण्यात आलेले नाही. 


DR. GAURI RAKESH PATIL 


(डॉ.गौरी पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


